राज्य पोलीस सेवेतील परिविक्षाधीन पोलीस उप 
अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (Fara) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.१२५/पोल-१(अ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ८ जून, २०१८. 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ड च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील परिविक्षाधीन पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस 
आयुक्त (निःशस्त्र) संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविळेल्या ठिकाणी 
पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव पदस्थापना 
et श्रीमती पौर्णिमा शंकरराव टावरे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उमरेड उपविभाग, 
जिल्हा नागपूर ग्रामीण 
२ | विशाल शरद ढुमे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गडचिरोली 
उपविभाग, जिल्हा गडचिरोली 
३ | राकेश रावसाहेब जाधव उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सिरोंचा उपविभाग, 
जिल्हा गडचिरोली 
४ | बजरंज हिंदूराव देसाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अहेरी उपविभाग, 
जिल्हा गडचिरोली 
५ | विक्रांत हिम्मत गायकवाड उपविभागीय पोलीस अधिकारी, धानोरा उपविभाग, 
जिल्हा गडचिरोली 
६ | श्रीमती नंदा राजेंद्र पराजे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मंगळूर पीर 
उपविभाग, जिल्हा वाशिम 
७ | राहुल रावसाहेब धस उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उमरगा उपविभाग, 
जिल्हा उस्मानाबाद 
८ | धनंजय हरीदास पाटील उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तुमसर उपविभाग, 
जिल्हा भंडारा 
९ । प्रशांत बाबासाहेब ढोले उपविभागीय पोलीस अधिकारी, देवरी उपविभाग, 
जिल्हा गोंदीया 
i ० | श्रीमती अनुराधा कृष्णाजी गुरव उपविभागीय पोलीस अधिकारी, लांजा उपविभाग, 
जिल्हा रत्नागिरी 
haa १ | श्रीमती सोनाली महाविर कदम पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय गोंदिया 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.१२५/पोल-१(अ) 


१२ | संदिप बाबुराव मिटके उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अहमदनगर शहर 
उपविभाग, जिल्हा अहमदनगर 

१३ | श्रीमती नयन अलूरकर पवनकुमार | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, रामटेक उपविभाग, 
जिल्हा नागपूर ग्रामीण 


2. 


संबंधीत अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस 


महानिरीक्षक यांनी त्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधीत अधिकारी 


यांनी त्या ठिकाणी रूजू होऊन तसा अहवाल झासनास सादर करावा. 


३. 


सदर झासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०६०८२०१२०८७६२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


bd Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
Ka | | a S A. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क 2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98 
G a | kwa d a708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.06.08 20:14:14 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, 

. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई, 

g. 


अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, 


१०.अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई, 
११.विशेष पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई, 
१२.आयुक्‍्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

१३.सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 

१४.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा HATH: रापोसे-१७१८/प्र.क्र.१२५/पोल-१(अ) 


१५.सर्व पोलीस आयुक्त, 

१६.सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२०.सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
२१.निवडनस्ती, कार्यासन पोळ-१(आ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


